मा. राज्यमंत्री महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे 
कार्यालयीन वापरातील वाहन क्रमांक MH ०१ AN 
१५५३ (टोयोटा इनोव्हा कार) या वाहनाकरीता ४ नवीन 
टायर्स बसविणे या वाहनाच्या दुरुस्तीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती -२०२१/ प्र.क्र.१८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख : १२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा-२, (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : संआसे-२/वा.दु.खर्च प्रशासकिय 
मंजूरी/१७८९-९०/२०२०, दि.२८.०१.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

मा. राज्यमंत्री महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे कार्यालयीन वापरातील वाहन क्रमांक MH ०१ AN 
१५५३ (टोयोटा इनोव्हा कार) या वाहनाकरीता ४ नवीन टायर्स बसविणे या वाहनाच्या दुरुस्तीच्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत संचालक, आरोग्य सेवा-२ (परिवहन), पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मा. राज्यमंत्री महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे कार्यालयीन वापरातील वाहन क्रमांक MH ०१ AN 


१५५३ (टोयोटा इनोव्हा कार) या वाहनाकरीता ४ नवीन टायर्स बसविणे या वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी रु.१,२२,५२०/- 
इतक्या रक्कमेच्या खर्चास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२ जर वाहन शासकीय कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात येणार नसेल तर संबंधीत सक्षम प्राधिकारी यांनी (या विषयीचा) 
खर्च वाजवी असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहीजे. 

३) कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण निर्देश्ांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४) वाहनाच्या दुरुस्तीचा तपशील व त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद तसेच, वाहनास बसविलेले टायर, टयुब, बॅटरी 
इत्यादीचा तपशील वेळोवेळी वाहनाच्या हिस्ट्री पुस्तकात लिहिणे आवश्‍यक आहे. 

५) वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन सर्व संबंधितांनी करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्या 
विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

६ याकरीता होणारा खर्च विहित पध्दतीने करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकःदुरुस्ती-२०२१/ प्र.क्र.१८/ आरोग्य-४ 


२. सदरचा खर्च सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या मुख्य लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक 
आर-१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१) (१०) कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व 
रुग्णालये (अनिवार्य) (२२१० ०६६५) ५१- मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येणार आहे. 


3. सदर शासन निणेय, वित्त विभागाचा शासन निणेय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.१९, नियम क्र. ६९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१७१५४११४८७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


च DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
[| a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31 faca2f1a89698a28c947 


03436c07cda664672d20607766dc59d345b, 
serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869 


B a | ka V d e fa2e5835af215c6a80eae8F70eaf87b0cf68d6 
3f, cn=Pradip M Balkavde 


Date: 2021.02.12 12:57:26 +05'30' 
UW. Al. बळकवडे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

९. विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-४). 


पृष्ठ२ पैकी २ 


